फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
विद्यमान संस्थेच्या नावात बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१७५/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/मान्यता/नावात बदल/२०२४ 
/४८९ व ५०२, दि.११.०७.२०२४ व दि.१९.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यता पत्रास अनुसरुन, संचालक, 
तंत्र शिक्षण यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील पत्रांन्वये, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून विद्यमान 
औषधनिर्माणाझास्त्र संस्थेच्या नावात बदल करण्यास, कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासन 
मान्यता देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या मान्यता पत्रास अनुसरुन, 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेच्या नावात बदल करण्यास पुढील 
अटी व झशातींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । डीटीई | अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी | फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
कोड | दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे संस्थेचे | यांच्या मान्यता पत्राप्रमाणे संस्थेचे सुधारित 


सध्याचे नाव नाव 
q ४६५१ सेट्रल इंडिया कालेज ऑफ फार्मसी सेंट्रल इंडिया कालेज ऑफ फार्मसी, नागपूर 
(डी.फार्म.), नागपूर 


अटी व शार्ती:- 
१) उपरोक्त मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) सदर मान्यता ही, उक्त संस्था / महाविद्यालय सुरु करण्यास शासन मान्यता दिलेल्या मूळ 
आदेशातील अटी व शा्तीच्या अधीन राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संस्थेवर बंधनकारक 
राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१७५/तांशि-४ 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०९१७१४३४५८०८ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६ निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


